कक्ष अधिकारी विभागीय परीक्षा २०१८ च्या 
प्रशिक्षण वर्गाचे आयोजन करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : परीक्षा २११८/प्र.क्र.१७/का.१७ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ३० ऑगस्ट , २०१८. 


वाचा- 
१) शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २११८/प्र.क्र.१७/का.१७, दि. ४ जुलै, २०१८. 


शासन परिपत्रक- 
महाराष्ट्र शासनाच्या दुय्यम मंत्रालयीन सेवा (कक्ष अधिकारी) विभागीय परीक्षा नियम, १९७७ 
मधील पाठ्यक्रम दि. ३१ जानेवारी, २०१५ च्या अधिसूचनेव्दारे सुधारीत करण्यात आला आहे. या 
पाठ्यक्रमानुसार मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे कार्यालय यामधील 
सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांना कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठी घेण्यात येणाऱ्या विभागीय परीक्षेचे 
प्रशिक्षण वर्ग मंगळवार दि. ४ सप्टेंबर, २०१८ ते सोमवार दि.१५ ऑक्टोबर, २०१८ या कालावधीत परिषद 
सभागृह, ६ वा मजला, मंत्रालय विस्तार इमारत, मुंबई येथे आयोजित करण्यात येणार आहेत. मंत्रालयीन 
विभागांकडून तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे सदर प्रशिक्षण 
वर्गास प्रवेश देण्यात आलेल्या उमेदवारांची नावे सोबतच्या परिशिष्ट" अ " मध्ये, प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम 
परिशिष्ट-" ब " मध्ये आणि प्रशिक्षणाचे विषय, संबंधित व्याख्याते आणि व्याख्यानांची संख्या याबाबतचा 
तपशील परिशिष्ट" क " मध्ये दर्शविण्यात आला आहे. 
२. सर्व मंत्रालयीन विभाग व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे कार्यालय यांना विनंती करण्यात येते की, 
त्यांनी सदरहू परिपत्रक सर्व संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी (प्रतिनियुक्तीवर / रजेवर असलेल्या 
उमेदवारांसह ) यांच्या लेखी निदर्शनास आणावे व त्यांना उपरोक्‍त प्रशिक्षण वर्गास हजर राहण्याची 
परवानगी देण्यात यावी. 
2: सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०८३०१७१९३७१५०७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Rajendra a 
Pandurang Wagh —— यया 
(राजेंद्र वाघ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Rajendra Pandurang Wagh 
G nt Of G 


ण IC 
(9f2a565a0790f46e3c14a3715b2370430433 


प्रत, 


. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. (पत्राने) 

. सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना). 

. श्री.भु.मू.गुरव, उप प्रारु्पकार-नि-उपसचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
. श्री.प्रकाश साबळे, उप सचिव,गृह विभाग,मुंबई. 


oc “७ AD OO 


aR निर्णय क्रमांकः परीक्षा २११८/प्र.क्र.१७/का.१७ 


५. डॉ. ना.कों. भोसले, उप सचिव, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. श्री.आ.अ. लोपीस, अवर सचिव, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. श्री. वि.ना.धाईजे, कक्ष अधिकारी, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. श्री. दि. वि. शेलार, कक्ष अधिकारी, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. श्री. अ. शि. नाईकवाडे,कक्ष अधिकारी, कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

१०. कार्यासन १४-ब , सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


aR निर्णय क्रमांकः परीक्षा २११८/प्र.क्र.१७/का.१७ 


परिशिष्ट-अ 


(शासन परिपत्रक क्र.परीक्षा-२११८/प्र.क्र.१७/का-१७, दिनांक ३० ऑगस्ट, २०१८ चे सहपत्र) 


सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांना कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठी २०१८ मध्ये घ्यावयाच्या विभागीय 
परीक्षेच्या प्रशिक्षणासाठी इच्छुक उमेदवारांची यादी 


अ.क्र उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
हिं श्री. ज्ञानेश्वर आ. आव्हाड अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
२ श्री. सोनुसिंग दशरथ होलार महिला व बाल विकास विभाग 
३ श्रीम. जयश्री उमेश पाटील सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
(श्रीम. जयश्री दत्ताजीराव देसाई) 
४ श्रीम. मनिषा चेतन शिदे मराठी भाषा विभाग 
षु श्री. प्रदिप दत्तात्रय भिंताडे मराठी भाषा विभाग 
६ श्री. मधुकांत अजयकुमार मोकल वेद्यकोय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
9 श्रीमती शुभांगी लक्ष्मीकांत चोणकर नियोजन विभाग 
श्री. संदिप शंकरराव पाटील नियोजन विभाग 
९ श्री. दिपक बाजीराव बैले नियोजन विभाग 
| 90 | श्रीमती रोहिणी राहुल कुंभार कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
शिळ १ श्री. प्रदीप रामचंद्र कोपार्ड शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
१२ श्री. प्रितेशा हाशिकांत रावराणे ग्रामविकास विभाग 
१३ श्री. किशोर तुळशिराम गावंडे ग्रामविकास विभाग 
१४ श्री. FAST SHY जाधव नगर विकास विभाग 
१५ श्री. प्रविण लक्ष्मणराव घोरपडे नगर विकास विभाग 
१६ श्री. मिलिंद दामोदर चौधरी गृहनिर्माण विभाग 
१७ श्रीमती नलिनी संपत बांबळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
१८ श्रीमती वर्षा देवानंद मंडलवार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
१९ श्री. विजय सुधाकर पाटील पर्यावरण विभाग 
२० श्रीमती वैशाली घ. नायर सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
२१ श्रीमती न.सु. मांजरेकर सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
२२  । श्रीमती प्राची अ. चुरी वित्त विभाग 
२३ श्रीमती आज्ञा चंद्रकांत ]ोट्टी वित्त विभाग 
२४ श्री. नितिन नामदेव मसळे वित्त विभाग 
२५ श्री. प्रशांत वा. वानखेडे वित्त विभाग 
२६ श्रीमती श्वेता हर्षवर्धन सूर्यवंशी वित्त विभाग 
२७ श्रीमती सीमा सतिश आव्हाड जलसंपदा विभाग 
२८ श्रीमती छाया लक्ष्मण फराकटे जलसंपदा विभाग 
२९ श्रीमती हाशिकांत भुपाल कांबळे जलसंपदा विभाग 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


aR निर्णय क्रमांकः परीक्षा २११८/प्र.क्र.१७/का.१७ 


अ.क्र उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
३० | श्रीमती दीप्ती पराग परुळेकर जलसंपदा विभाग 
३१ | श्री. शामकांत सुरेश सोनवणे जलसंपदा विभाग 
३२ | श्री. अरुण संतोष शिरसाट जलसंपदा विभाग 
३३ श्री. प्रशांत प्रताप सावंत जलसंपदा विभाग 
३४ | श्री. गजानन हरी तायडे जलसंपदा विभाग 
३५ | श्री. यशवंत शंकर जगताप उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
३६ | श्री. मोहन हेमंतकुमार किसन उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
३७ | श्री. सुशीलकुमार ज्ञा. शिदे उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
३८ | श्री. भिमदास रघुनाथ जाधव सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
३९ | श्री. समीर रमेश दळवी सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
४० | at. स.वि. धुमक सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
४१ | श्रीमती प्रियांका मोहन मोरे सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
४२ | श्रीमती गौरी पांडुरंग पाटील विधी व न्याय विभाग 
४३ श्रीमती सुप्रिया विपुल सावळवाडे सामान्य प्रशासन विभाग 
४४ | श्री. दिनेश जयप्रकाश बऱ्हाटे सामान्य प्रशासन विभाग 
४५ श्री. रसिक कृ. ART सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
४६ श्री. राहुल भिकू रणधीर कृषि व पदुम विभाग 
४७ श्रीमती स्वाती हौलेख परांजपे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
४८ _। श्रीमती विद्या लक्ष्मण भोईटे गृह विभाग 
४९ श्री. वैभव मल्हारी पाटील (लांडगे) गृह विभाग 
५० श्रीमती प्रियांका सुनिल तावडे गुह विभाग 
५१  । श्री. प्रशांत भास्कर पोच्छी गृह विभाग 
५२ श्री. मिथुन मोहनराव साळुंखे गृह विभाग 
५३ श्री. मंगेश तुकाराम दराडे महसूल व वन विभाग 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः परीक्षा २११८/प्र.क्र.१७/का.१७ 


परिशिष्ट- ब 


(शासन परिपत्रक क्र.:- परीक्षा २११८/प्र.क्र.१७/का.१७, दिनांक ३० ऑगस्ट, २०१८ सोबतचे सहपत्र) 
सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांना कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठी घ्यावयाच्या विभागीय 
परीक्षेच्या प्रशिक्षण वर्गाचे वेळापत्रक. 


सकाळी १०.०० सकाळी ११.०० ते दुपारी १२.०० 
ते ११.०० दुपारी १२.०० ते १.०० 
व्याख्यात्यांचे नाव श्री. आ.अ. लोपीस श्री. भु.मू. गुरव श्री. प्रकाश साबळे 
विषय क्रमांक प्रश्नपत्रिका क्र. ३ (१) | प्रश्नपत्रिका क्र. १ प्रश्नपत्रिका क्र. ५ 
व्याख्यानांची संख्या Lo Lae १२ 
व्याख्यानांचा कालावधी | दि. ०४। दि. ०४ सप्टेंबर,२०१८ | दि. ०४ सप्टेंबर,२०१८ 
सप्टेंबर,२०१८ ते २५ | ते २५ सप्टेंबर,२०१८ ते २१ सप्टेंबर,२०१८ 
सप्टेंबर,२०१८ 


व्याख्यात्यांचे नाव श्री. वि.ना. धाईजे श्री. दि. वि. होलार डॉ. ना.को. भोसले 


विषय क्रमांक प्रश्नपत्रिका क्र. २ प्रश्नपत्रिका क्र. ४ प्रश्नपत्रिका क्र. 3(2) 


व्याख्यानांची संख्या १३ १२ ५ 


व्याख्यानांचा कालावधी | दि. २६ सप्टेंबर,२०१८ | दि. २६ सप्टेंबर,२०१८ | दि. २४ सप्टेंबर,२०१८ 
ते११ ऑक्टोंबर,२०१८ | ते१० ऑक्टोंबर,२०१८ । ते २८ सप्टेंबर,२०१८ 


व्याख्यात्यांचे नाव श्री. नाईकवाडे 
विषय क्रमांक प्रश्नपत्रिका क्र. ६ 
व्याख्यानांची संख्या ५ 
व्याख्यानांचा कालावधी दि. २९ सप्टेंबर,२०१८ 
ते ५ ऑक्टोंबर,२०१८ 


टिप:- सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी व्याख्याने होणार नाहीत. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


aR निर्णय क्रमांकः परीक्षा २११८/प्र.क्र.१७/का.१७ 


परिशिष्ट-क 


(शासन परिपत्रक क्र.:-परीक्षा २११८/प्र.क्र.१७/का.१७, दिनांक ३० ऑगस्ट, २०१८ सोबतचे सहपत्र) 
प्रश्नपत्रिका, व्याख्यात्यांची नावे, विषय व व्याख्यानांची संख्या दर्डाविणारे विवरणपत्र 


प्रश्नपत्रिका 
क्रमांक 


विषय 


२ 


व्याख्यात्यांची 
नावे 


३ 


व्याख्यानांची 


संख्या 


भारताचे संविधान, 

महाराष्ट्र विधानसभा नियम, 

महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम, 

महाराष्ट्र विधानमंडळ नियमपुस्तिका, 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 

(विचारविनिमयापासून सूट ) विनियम,१९६५ 

(सुधारणांसह) 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (सदस्य आणि 

कर्मचारी ) सेवेच्या शर्ती) विनियम १९७१. 
(पुस्तकांसह) 


श्री. भु.मू. गुरव 


म.ना.से.(शिस्त व अपील) नियम १९७९. 
म.ना.से.(वर्तणूक) नियम १९७९ आणि इतर. 
(पुस्तके, अधिसूचना, आदेशा यांसह) 


श्री.वि.ना.धाईजे 


भाग-१ 


भाग-२ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 
(पुस्तकांसह) 

प्रवास भत्ता/दैनिक भत्ता 
(शासन निर्णय, टिप्पण्यांशिवाय) 


टिप्पणीलेखन व मसुदालेखन 
(पुस्तके आणि टिप्पण्यांशिवाय) 


श्री.अ.आ 
'लोपीस 


डॉ.ना.कों. 
भोसले 


१४ 


महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका 
(भाग एक व दोन) 

मुंबई वित्तीय नियम १९५९ 

आकस्मिक खर्च नियम १९६५ 

वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८ 
(भाग एक) , बीईए. एम. एस्‌., एम. पी. 

एस. आय. एम .एस. 

आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ व 
महाराष्ट्राचे आपत्ती व्यवस्थापन धोरण 
(पुस्तके व शासन निर्णयासह) 


श्री. दि.वि. होलार 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


aR निर्णय क्रमांकः परीक्षा २११८/प्र.क्र.१७/का.१७ 


सचिवालयीन ALERT 

कार्यनियमावळी (पहिळी अनुसूची 

वगळून) 

कार्यनियमावली अन्वयेचे अनुदेश 

कार्यालयीन कार्यपध्दतीची 

नियमपुस्तिका 

वर्गीकृत माहिती व कागदपत्रे याबाबतची 

खबरदारी आणि मांडणी याबाबतचे नियम 

महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख 

अधिनियम, २००५ 

मा. संसद सदस्यांना आणि राज्य 

विधानमंडळ सदस्यांना महाराष्ट्र 

शासनाच्या कार्यालयांमध्ये सौजन्यपूर्ण 

वागणूक देण्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना 
(पुस्तके आणि टिप्पण्यांशिवाय) 


SH URI साबळे 


१२ 


विधीविषयक कामकाज 
चालविण्याबाबतचे नियम १९८४ व इतर. 


श्री.अ.शि.नाईकवाडे 


Cc 
es 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


